प्रशासकीय मान्यता 

शासकीय कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद या 
संस्थेतील रेडिओथेरपी विभागाच्या व्हर्टीकळ 
एक्सटेंडान बांधकामाअंतर्गत बेसमेंट + २ र्‍या 
व ३ र्‍या मजल्याचे बांधकामाच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रश्ञा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक रोड, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : राकसं- 
२०१६/प्र.क्र.४२४/प्रशा-१,दिनांक १५.१०.२०१६. 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : पीएमसी- 
२०१७/१११५/प्र.क्र.४२३(आओ/प्रशा-१,दिनांक ०८.०२.२०१८ 

शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १५.०५.२०१८ 

संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं/ 
कर्करोग/रुग्णाऔ/राज्यकर्करोगबांधकाम/प (आय)/२०१९/ ९८०९, 

दिनांक : २५.१०.२०१७. 


> 


AN 
~~ 


2 


area निर्णय : 


शासकीय कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेतील रेडिओथेरपी विभागाच्या व्हर्टीकल 
URICI बांधकामाअंतर्गत बेसमेंट + २ र्‍या व ३ र्‍या मजल्याचे बांधकामास शासन निर्णय दिनांक 
१५.०५.२०१८ अन्वये रुपये ३१,०७,४६,००० (अक्षरी रुपये एकतीस कोटी सात लक्ष शहोहचाळीस 
हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 
त्याऐवजी सदर बांधकामाचे एचएससीसी (इंडिया ) लिमीटेड कंपनीने या केंद्र शासनाच्या 
सार्वजनिक उपक्रम कंपनीने शासनास सादर केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकास, सचिव समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 


अ. बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केलेली | सचिव समितीने मान्यता 
क्र. अंदाजित रक्‍कम । दर्शविलेली किंमत 
रुपये रुपये 
शासकीय कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद । ३८,७५,००,००० ३८,७५,००,००० 


7 या संस्थेतील रेडिओथेरपी विभागाच्या 
व्हर्टीकळ एक्सटेंडान बांधकामाअंतर्गत 
बेसमेंट + २ र्‍या व 3 र्‍या मजल्याचे बांधकाम 


२. सदर कामासाठी केद्र शासनाच्या Strengthening of Tertiary Care for Cancer 
Scheme of National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, 
Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून खाळील लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात 
येईल. 


केंद्र हिस्सा लेखाशीर्ष राज्य हिसा लेखाशीर्ष 
मागणी क्रमांक एस-४ मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य| ४२१० | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
यावरील भांडवली खर्च यावरील भांडवली खर्च 
०३ | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन ०३ | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ | विषमचिकित्सा १०५ | विषमचिकित्सा 
(00) (५१) | कर्करोग, मधुमेह, ह्दयविकास आणि | (००)(५२) | कर्करोग, मधुमेह, ह्दयविकास आणि 
आघात  यावरीळ प्रतिबंध व आघात यावरील प्रतिबंध व 
नियंत्रणाबाबतचा राष्ट्रीय कार्यक्रम नियंत्रणाबाबतचा राष्ट्रीय कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
४२१० २५८१ ४२१० २५९२ 
५३-मोठी बांधकामे ५३-मोठी बांधकामे 


सदर बांधकामासाठी केंद्र - राज्य हिश्याव्यतिरीक्त आवश्‍यक निधीची तरतूद खालील 
लेखाशिर्षातून उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक/1)811810 No. एस-०४ 


मुख्यलेखाशीर्ष/॥॥]०'11७80  । ४२१०- deeply सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च 


उप मुख्यलेखाशीर्ष/ Sub Major | ०३ - dela शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
Head 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 


गौणशीर्ष / Minor Head १०५- विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 


गट व उप गटरशीर्ष/ Group &| (००) (43) शासकोय वैद्यकोय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व 
Sub Group Head रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे केंद्र शासनाच्या 
अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून 
वा तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत. 


संगणक संकेतांक/ CRC Code | ४२१० २६२५ 


उद्दिष्टे / Objects ५३- मोठी बांधकामे 


६. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला - उप विभाग पाच 
मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान करण्यात 
आलेले वित्तीय अधिकार मधील अ.क्र.०१, परिच्छेद क्रमांक १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
३२/इमा-१, दिनांक २६.०६.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने तसेच सचिव समितीने 
दिनांक २९.०७.२०१९ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०८१७३१२८३४१३ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN 0010111 ही 


244d66593f50dd713da83860912503, 


postalCode=400032, 
MURLIDHARR ०५... 

serialNumber=30df743755280cf26ce97ec0978235F 

63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, ou=NA, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2019.08.08 18:04:28 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीकेए-२०१७/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 


६. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद. 
९ 


व्यवस्थापकीय संचालक, एचएससीसी(इंडिया) लिमीटेड, नोएडा (उ.प्र. ) 
. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-१/३) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग,औरंगाबाद. 
११. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्ल्ड बँक प्रोजेक्ट डिव्हीजन,औरंगाबाद. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१३. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


